मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील सेवानिवृत्त मुख्य 
न्यायमुर्ती व इतर न्यायमुर्ती यांना वैद्यकीय प्रतीपूर्ती 
सुविधा अनुज्ञेय करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. :- एचसीटी १००८/९५१/प्र.क्र. १२६/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारिख :- २५ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ = १) शासन अधिसूचना, एचसीटी १००८/९५१/प्र.क्र. १२६/का. चार, दि. ३१/०७/२००८. 
२) शासन अधिसूचना, एमईडी ६७१४/६३५/प्र.क्र.9९/का. AR, दि.०५/१०/२०१६. 
३) शासन अधिसूचना, एमईडी ६७१४/६३५/प्र.क्र.9९/का. AR, दि.१८/०७/२०१८. 
४) शासन अधिसूचना, एमईडी ६७१४/६३५/प्र.क्र.५९/का. चार, दि. ३१/०८/२०१८. 
५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. वैखप्र २०१७/प्र.क्र. १०/१७/राकावि २, 

दि. २७/०१/२०१७. 

६) शासन शुद्धिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. वैखप्र २०१७/प्र.क्र. १०/१७/राकावि २, 
दि. १५/११/२०१७. 

७) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. २२/०१/२०१९. 
शासन शुद्धिपत्रक :- 

संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णय, दिनांक २२/०१/२०१९ मधील परिच्छेद क्र. १ पुढीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 

"मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ५२३-५२४/२००२ मधील अवमान याचिका क्र. ४२५- 
४२६/२०१५ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरून शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, क्र. वैखप्र २०१७/प्र.क्र. १०/१७/राकावि २, दि. २७/०१/२०१७ व शासन शुद्धिपत्रक, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्र. वैखप्र २०१७/प्र.क्र. १०/१७/राकावि - २, दि. १५/११/२०१७ अन्वये मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायमुर्ती व त्यांचे कुटुंबिय यांना अनुज्ञेय केलेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या सुविधा मुंबई 
उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमुर्ती व अन्य न्यायमुर्ती तसेच त्यांचे जोडीदार व त्यांच्यावर अवलंबित 
असलेले त्यांचे कुटुंबिय यांना अनुज्ञेय करण्यास सदर शासन आदेशान्वये मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.” 

सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२८११३३३७०८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sa nj eevR Onn onconermart fra ora 


tment, postalCode=400' 
st=M 


2.5.4.20=4a521517a0d3fba83#f4473cb0d448a7 5f9b7f83 


Keluskar aoe तती 
(संजीव केळूसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२ मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) मा. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः एचसीटी १००८/९५१/प्र.क्र. १२६/का.४ 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
८) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९) प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर, नागपूर. 


१०) प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद, औरंगाबाद. 


११) महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
१२) महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद. 

१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) वित्त विभाग व्यय ५, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३, २४, २५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


